वर्ष ९ , अंक ४ ९ ( २ ) ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , एप्रिल १८ , २०२३ / चैत्र २८ , शके १ ९ ४५ 


भाग चार - ब - १२५-१ 


असाधारण क्रमांक १२५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक १८ एप्रिल २०२३ . 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


अधिसूचना 

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ . 

क्रमांक कृबास -०४२३ / प्र.क्र . १४८ / २१- स . - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ ( १ ९ ६४ 
चा महा . २० ) याच्या कलम ५८ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे 

( अ ) या अधिनियमाच्या कलम ५३ खालील अधिकार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांना प्रदान करीत आहे . 


( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . सुग्रीव संभाजी धपाटे , 
शासनाचे सहसचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १८ , २०२३ / चैत्र २८ , शके १ ९ ४५ 

CO - OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 
dated the 18th April 2023 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING ( DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT , 1963 . 

No.KBS - 0423 / C.R . 148 / 21 - C. - In exercise of the powers conferred by section 58 of the 
Maharashtra Agricultural Produce Marketing ( Development and Regulation ) Act , 1963 ( Mah . XX 
of 1964 ) and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby , 
delegates : 


( a ) the power conferred upon it under section 53 of the said Act to the District Deputy 
Registrar , Co - operative Societies . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE , 

Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


